अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस 
यांचे मानधन जुन्या पध्दतीने आहरित करुन अदा 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७मार्च , २०१९ 


वाचा :- (१ महिला व बाळ विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ 
(2) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक ७ मार्च २०१७ 
(३) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १ जुले २०१७ 
(8) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ 
(4) आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/ 
का-३/लेखा/६७५/२०१७-१८,दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ 
(६) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ 
(७ आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/ 
का-३/लेखा/२१८८/२०१८-१९,दिनांक १२ जून २०१८ 
(८) महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १३ जून २०१८ 
(९) आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/ 
का-३/लेखा/३५२४/२०१८-१९,दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ 
(१० महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ 
(99) सचिव (म.व बा.वि.) यांचे अ.शा.प क्र. एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६,दि.२६ फेब्रुवारी २०१९ 
(१२) आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/ 
का-३/लेखा/१२९०/२०१८-१९,दिनांक २५ मार्च २०१९ 
शासन निर्णय:- 

PEMS प्रणालीव्दारे सेविकांचे मानधन त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची कार्यपध्दती प्रायोगिक 
तत्वावर फेब्रुवारी-२०१७ पासून सुरु करण्याबाबत आयुक्‍तालयास सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि काही तांत्रिक 
अडचणीमुळे त्यांना PEMS प्रणालीत मानधन अदा करणे शक्‍य झालेले नसल्यामुळे माहे एप्रिल-२०१८ ते डिसेंबर 
२०१८ या मधील काही सेविकांचे मानधन जुन्या पध्दतीने कोषागारातुन आहरीत करुन अदा करण्यास झासनाने 


वेळोवेळी मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 


2. राज्यात अंगणवाडी सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडीसेविकांची मंजूर पदसंख्या 2 लाख ७ हजार 
इतकी असून १,९६,६१६ कार्यरत सेविकांपैकी आतापर्यंत १,९५,०४१ अंगणवाडी सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडी 
सेविकांचे मानधन PFMS प्रणालीत अदा करण्यात आलेले आहे. अद्याप १५७५ सेविकांनी बँक खाती आधार कार्डशी 
संलग्न न केल्यामुळे त्यांचे माहे जानेवारी २०१९ पासूनचे मानधन अदा करता आलेले नाही असे SARA, VET 
बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांनी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ च्या पत्रान्वये कळविले होते. सेविकांना दरमहा 
त्यांचे मानधन वेळेत मिळणे आवश्‍यक आहे. वारंवार सूचना देऊनही अद्याप १५७५ सेविकांचे मानधन PFMS प्रणालीत 
अदा करणे आयुक्‍तालयास शक्‍य झालेले नाही. सदर बाब अतिशय गंभीर आहे. ज्या महिला व बाल विकास 
अधिकारी (जि.प.) ,बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/आदिवासी ) प्रकल्प तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
(नागरी) यांच्याकडून सदर कामकाज पुर्ण करुन घेण्यास हलगर्जीपणा अथवा टाळाटाळ होत आहे. ज्या अंगणवाडी 
सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका PFMS प्रणालीत खाते जोडणी करण्यास सहकार्य करीत नसतील तर 
संबधित अधिका-यांबरोबरच अंगणवाडी सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्यावर देखिल जबाबदारी 
निश्चित करुन त्यांच्याविरुध्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) तसेच आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना,नवी मुंबई यांनी तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी, व केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल तात्काळ 
शासनास सादर करावा, असे सचिव ( म.व बा.वि)) यांच्या दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ च्या अ.शा.पत्रान्वये 
कळविण्यात आले आहे. वारंवार ऑफलाईन मानधन अदा करण्याची करण्यात येणारी मागणी ही नियमाला व 
शिस्तिला धरुन नाही. सेविकांचे मानधन वेळेत अदा व्हावे यासाठी शेवटची संधी म्हणून ज्या अंगणवाडी 
सेविका/मदतनीस /मिनी अंगणवाडी सेविकांचे बँक खाती आधारकार्डशी संलग्न झालेली नाहीत अज्ञा १५७५ 
सेविकांचे माहे १ जानेवारी २०१९ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीमधील मानधन जुन्या पध्दतीने आहरीत करुन 
अदा करण्यास झासन मान्यता देत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९११०८२८२३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Lalsing ee 


nt, postal =400032, st=Maharashtra, 
20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1a644 


y Lalsing Ramchandra Gujar 
nt Of Maharashtra, ou=Women And Child 


Bos 


Ramchandra Gujar कण्या धावा en 
(ला.रा.गुजर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य 
) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१५/प्र.क्र.२७९/का.६ 


) प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) सचिव (महिला व बाल कल्याण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजन,नवी मुंबई 
) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
) सर्व जिल्हाधिकारी 
१३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१४) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 
१५) सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास 
१६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
१७) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी ( जिल्हा परिषद) 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
२५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२६. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी ) 
२७. निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


